मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशेषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२ 
२) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालय राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/ कक्ष-७अ 
/टे-२/नस्ती क्र.१५ /प्रादेशिक अनुशेोष/सन २०२२-२३ /निधी वितरण/२०२२/२३४५- 
४६ दि.१८.०६.२०२२ 
प्रस्तावना : 


राज्यातील प्रादेशिक say दूर करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.५०००.०० लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु.१०४९.३९ लक्ष निधी अनुऱोषांतर्गत 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०२१" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०२२ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ 
मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती fesst आहे आणि ते २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३० म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२८ मार्च,२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
रु.५०००.०० लक्ष पैकी रु.१०४९.३९ लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी ऐकोणपन्नास लक्ष ऐकोणचाळीस 
हजार wad) निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, 
पाणी पुरवठा, विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत बांधकाम, प्रलंबीत देयके, सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 


इत्यादी कामासाठी सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र “अ”नुसार खालील अटीच्या अधिन राहून निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 

3) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन fee क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० 3084), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाली व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पानशेवडी जि. 


नांदेड येथील नवीन इमारत बांधकामास शासन निर्ण्य दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० अन्वये प्रशासकीय 


मान्यता दिली आहे. सदर काम प्रायोगिक तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत 


आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी मंजुर करण्यात आलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे “८४४३ 


नागरी ठेवी” या लेखाशिर्षातंर्गत वर्ग करण्यात यावा. सदर निधी सन २०२२-२३ करीत उपलब्ध 


असलेल्या निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 


येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये रु.१०४९.३९ लक्ष (अक्षरी 


रुपये दहा कोटी ऐकोणपन्नास लक्ष ऐकोणचाळीस हजार फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप 


करण्यात यावे व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला निधी उपलब्ध करुन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 


दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. या व्यातिरिकक्‍त दुसऱ्या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा 


झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक 
निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२ १०५९००९३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


Dinesh recuse 
K ad am tibegaotara, OU = Public 
P at | | Date: 2020.09.12 1 1:26:45 
+05'30 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
(वाशिम/जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/हिंगोळी/परभणी/नांदेड/बीड/औरंगाबाद/धुळे) 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
(वाशिम/जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/हिंगोळी/परभणी/नांदेड/बीड/औरंगाबाद/धुळे) 

७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 


प्रपत्र "अ" 
रु. लाखात 
अ.क्र जिल्हा आरोग्य संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
Ee | सातारा प्रा.आ.केंद्र मस्करवाडी ४०.३५ 
२ ।सातारा प्रा.आ.केंद्र AAAS १२.१३ 
३ | सातारा प्रा.आ.केंद्र अंगापूर ४.०० 
४ | सातारा प्रा.आ.केंद्र म्हासोली ३४.८१ 
एकूण ९१.२९ 
५ | वाशिम पार्डी टकमोर ता. वाशिम ९८.०० 
एकूण ९८.०० 
६ । कोल्हापूर  । प्रा.आ.केंद्र बहिरेवाडी ७०.०० 
७ ।कोल्हापूर ।प्रा.आ.केंद्र शित्तूर २७.०० 
एकूण ९७.०० 
८ | हिंगोली प्रा.आ.केंद्र टेंभूर्णी ता. वसमत ९५.०० 
एकूण ९५.०० 
९ । बीड प्रा.आ.केंद्र साक्षाळपिंप्री ५०.०० 
एकूण ५०.०० 
हि ० | परभणी प्रा.आ.केंद्र आसोळा ९८.०० 
हि. १ | परभणी प्रा.आ.केंद्र आर्वी, ता. परभणी ३५.५७ 
१२ | परभणी प्रा.आ.केंद्र बनवस, ता. पालम ५०.०० 
१३ | परभणी प्रा.आ.केंद्र एरंडेश्‍वर, ता. पुर्णा 26.22 
१४ | परभणी प्रा.आ.केंद्र पाचलेगांव ता.जिंतूर २५.०० 
१५ | परभणी प्रा.आ.केंद्र देवूळगांवगांत ता. सेलू २५.०० 
१६ | परभणी उपकेंद पिंपळगाव काजळे ता. जिंतूर २५.०० 
एकूण २८६.७९ 
१७ | जळगांव प्रा.आ.केंद्र शिदाड ७६.०० 
एकूण ७६.०० 
१८ । नांदेड प्रा.आ.केंद्र पानशोेवडी, तां. कंधार ५०.०० 
१९ | नांदेड प्रा.आ.केंद्र बरडऱेवाळा ५०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९४/आरोग्य ३ 


प्रपत्र "अ" 
रु. लाखात 
अ.क्र जिल्हा आरोग्य संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
२० | नांदेड उपकेंद्र आष्टा ता. माहुर ४०.९६ 
२१ | नांदेड उपकेंद्र रुपलानाईक तांडा ता. माहुर ४०.५७ 
२२ । नांदेड उपकेंद्र पळशी ता. किनवट १३.७८ 
एकूण 984.39 
२३ | औरंगाबाद ।प्रा.आ.केंद्र दौलताबाद ता. औरंगाबाद २७.०० 
२४ । औरंगाबाद । उपकेंद्र जटवाडा ता. औरंगाबाद २५.०० 
एकूण ५२.०० 
२५ धुळे प्रा.आ.केंद्र उडाणे ८.०० 
एकूण ८.०० 
सर्व जिल्हे एकूण अनुदान १०४९.३९ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


